राज्यात औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व 
विकास योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत (कोपरगांव औद्योगिक 
सहकारी वसाहत, पोस्ट शिंगणापूर ता.कोपरगांव 
जि.अहमदनगर) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.औपासू- २०२०/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.9६८/ उद्योग-२, दि.२२/०२/२०१३. 

२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/ प्र.क्र.२३४/ उद्योग-२, दिनांक २५/०२/२०१४. 

3) शासन शुध्दीपत्रक क्र.औपासू-२०१६/ प्र.क्र.२१९/ उद्योग-२, दि.२०/१२/२०१६. 
४) दि.०७/०३/२०१९ रोजी झालेल्या सुकाणू समितीच्या पाचव्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.२७/०३/२०१९. 
५) शासन निर्णय क्र. औपासू-२०१८/ प्र.क्र २०१/ उद्योग-२, दि. २८/०३/२०१९. 
६) दि.०७/०३/२०१९ रोजी झालेल्या सुकाणू समितीच्या पाचव्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.२७/०३/२०१९. 
७) दि.०३/०३/२०२० रोजी झालेल्या सुकाणू समितीच्या सहाव्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.०६/०३/२०२०. 

८) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ पा.सु./ आश्वासन- 
५५३/ २०२०/ अ-९२६, दि. २२/०९/२०२०. 
शासन निर्णय :- 
राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास या 


योजनेअंतर्गत औद्योगिक पायाभूत सुविधा निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. सदर योजनेअंतर्गत निधी मंजूर 
करण्याचे प्रस्तावांची छाननी,मान्यता व सनियंत्रण करण्याकरीता मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू 
समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीने मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्प मंजूरीच्या किमतीनुसार प्रशासकीय 
मंजूरी दिली जाते. 


२ मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास समितीने 
दिनांक ०३/०३/२०२० रोजी झालेल्या सहाव्या बैठकीमध्ये सुकाणू समितीने मंजूर केलेल्या कोपरगांव सहकारी 
औद्योगिक वसाहत, पोस्ट शिंगणापूर ता.कोपरगांव, जि.अहमदनगर यांच्या प्रकल्पातील कामांना प्रशासकीय 
मंजूरी व निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव उद्योग उपसंचालक, उद्योग संचालनालय यांनी 
संदर्भाधीन क्रमांक ८ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. उद्योग उपसंचालक यांनी सादर केलेल्या खाळील 
विवरणपत्रात नमूद प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळ ही कार्यान्वयन यंत्रणा राहणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या 
प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे सत्वर तांत्रिक मान्यता देऊन पुढील कार्यवाही करावी. 


) 
) 
) 
) 


अ.क्र. औद्योगिक वसाहत मुळ कामाची किमत(रुपये) | प्रशासकोय मंजूरी (रुपये) 


a : कोपरगांव सहकारी औद्योगिक वसाहत, पोस्ट | ४२,७९,४४५ ३२,०९,५८४ (७५%) 
शिंगणापूर ता.कोपरगांव, जि.अहमदनगर येथील 
आरसीसी अंडर ग्राऊंड ड्रेनेजचे काम. 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०२०/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२ 


३. सदर प्रशासकीय मान्यता ही सुकाणू समितीच्या दि.०३/०३/२०२० रोजी झालेल्या सहाव्या बैठकीमध्ये 
प्राप्त मंजूरी व सदरहू बैठकीतील सूचनांनुसार अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीनुसार तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग शासन निर्णय क्र.औपासू-२०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, दि.२५/०२/२०१४ मधील परि. ६ नुसार देण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन देण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग १ ते ५ प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारातील सुधारणा संदर्भात वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ 
२०१३/ विनियम-भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ मधील महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत नियम २७(२) 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.३७८५, दि.१३/११/२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२०१२०२१११६०२०७१० असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Shamkant Degaon 
=IN, o=Government Of Ma 


5 gaonkar 
DN: c=IN, harashtra, ou=INDUSTRY, ENERGY AND 
a 1] a y h a mM a n LABOUR DEI ICod st=Maharashtra, 
25. 
serial INumbs cf8C8577584adc42f070185c585c41084cc34f6683553d21C 
e g a O n a [ ८००७३३तंबर्वर्षा, cn=Sanjay Shamkant Degaonkar 


ralCo 1032, री 
£24aa23655f609F4 1f2d36b0ec57da4c7 1f1 9aaf0 
Date: 2020.12.07 15:30:04 +05'30' 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण), मुंबई. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), नागपूर. 

३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 

५) विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

७) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

८) संबंधित औद्योगिक वसाहत (मार्फत विकास आयुक्‍त, उद्योग). 

९) मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


